विशेष लेखापरिक्षक,वर्ग-१, सहकारी 
संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.१७९/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: २ ऑगस्ट , २०१८. 


वाचा:- १.शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. राजस २०१८/प्र.क्र. १७८/५-स दि.२४/५/२०१८ 
व दि. ३०/०५/२०१८ 
२. शासन निर्णय सहकार, पणन व TANT विभाग क्र. राजस २०१८/प्र.क्र. १७९/५-स दि.२८/६/२०१८ 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१,४(२),४(३),४(४),४(५७ मधील तरतूदीनुसार सहकार 
विभागातील खाली नमूद केलेल्या विशेष लेखा परिक्षक,वर्ग-१,सहकारी संस्था, या संवर्गातील दि.२८/६/२०१८ 
च्या शासन निर्णयातील खालील अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी सुधारीत पदस्थापना 
करण्यात येत आहेत -: 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव, दिनांक २८/०६/२०१८ | सुधारित पदस्थापनेचे पद व 
नुसार दिलेली पदस्थापना ठिकाण 

शि ait. ए.जी. मागे, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र | विशोष लेखापरिक्षक, वर्ग-१, 

विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१, | राज्य सहकारी परिषद, | सहकारी संस्था, (सुतगिरणी), 


२. सदर बदली आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी होणेसाठी आवश्‍यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी 

३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०२११३३३९८५०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 


oe ली ration Marketing And 
anjiri re 
147 08db2a52d675f7f30d8 1444f3844833dfc7c86d4244ee1075c9 


Ganeshbhushan Joshi एव शी 
(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.१७९/५-स 


१०. 
११. 
१२. 
. अपर मुख्य सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहायक 


१३ 


१४. 
१५. 
१६. 


साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा सहकार आयुक्‍त 
व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, 
व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर व पुणे. 

संबधित अधिकारी 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (सहकार/ पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 


सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 
निवड नस्ती (कार्यासन-पस). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


